विभागाच्या नियंत्रणाखालील 94 शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये केंद्र शासनाच्या 
“Up gradation of existing State 


Government / Central Government 
medical colleges to increase MBBS seat 
in country” या योजनेतंर्गत राज्य fezara 


afd स्वीकृतीस मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.०९/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : १२/०८/२०२२ 
वाचा :- 9) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. एमईडी-१०१९/ 
प्र.क्र.२०९/१९/शिक्षण-२, दि.२७/०६/२०१९. 

२) केंद्र शासनाच्या कुटुंब व आरोग्य मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक: यु-१४०१७/१३६ 
/२०१९-एमई-॥ ८०३४५२३, दि.१०/१२/२०१९. 

३) केंद्र शासनाच्या कुटुंब व आरोग्य मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक: यु-१२०१२/९१६/ 
२०१४-एमई(पी-॥)पीटी-॥, दि. २७/०१/२०२०. 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: संवैशिवसं/१९- 
२०/एमबीबीएस/प्रवेश/वाढ/प्रस्ताव/न.क्र.३२४/२०१९/१-अ, दि.२७/०१/२०२०. 

५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: संवैशिवसं/१९- 
२०/एमबीबीएस/प्रवेश/वाढ/प्रस्ताव/न.क्र.३२४/२०१९/१-अ/२१६७, 
दि.२९/०१/२०२०. 

६) केंद्र शासनाच्या कुटुंब व आरोग्य मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक: यु-१४०१७/१/२०१६- 
एमई-॥,भाग-|॥, दि. १२/१०/२०२०. 

७) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: संवैशिवसं/१९- 
२०/एमबीबीएस/प्रवेश/वाढ/प्रस्ताव/न.क्र.३२४/२०१९/१-अ/२३५२, 
दि.११/०५/२०२१. 

८) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: संवैशिवसं/ 
ईडब्ल्यएस/शावैमवाढ जागा / नवीन बाब / ११६३१ / अ-५ / २०२१, 
दि.१३/०९/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील सार्वजनिक सेवा आणि शौक्षणिक संस्था यामधील प्रवेशाकरीता आर्थिकदृष्ट्या 


दुर्बल घटकांना (EWS) १० टक्के सार्वजनिक सेवा आणि शिक्षण याकरीता खुल्या प्रवर्गातील 


आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना (EWS) १० टक्‍क्‍यांपर्यंत आरक्षण लागू करण्याचे अधिकार १०३ व्या 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.०९/प्रशा-१ 


घटना दुरुस्ती कायद्यानुसार राज्यास प्राप्त झाले आहेत. त्यानुषंगाने, सामान्य प्रशासन विभागाच्या 


दिनांक १२.०२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सार्वजनिक सेवा आणि शैक्षणिक 


संस्था यामधील प्रवेशाकरीता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना (EWS) १० टक्के आरक्षण लागू 


करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. 


केंद्र शासनाच्या धोरणामुळे आर्थिकदृष्या दुर्बळ घटकांना प्रदान करण्यात आलेल्या 


आरक्षणाच्या अनुषंगाने संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना निर्माण करावयाच्या 


सोयीसुविधांसाठी केंद्र शासनाने ६०:४० या प्रमाणात केंद्र-राज्य हिस्सा असळेली “Up gradation of 
existing State Government / Central Government medical colleges to increase MBBS seat in 


country” वैद्यकीय योजना घोषित केली असून सदर योजनेतंर्गत प्रति वैद्यकीय महाविद्यालयास 


रुपये ६० कोटी इतका निधी उपलब्ध होणार आहे. सदर योजनेतंर्गत केंद्र हिस्सा रुपये ३६ कोटी व 


राज्य हिस्सा रुपये २४ कोटी इतका आहे. त्यानुषंगाने, सदर योजनेतंर्गत राज्यास केंद्र 


शासनामार्फत एकूण १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी प्रतिसंस्था रुपये ३६ कोटीप्रमाणे 


एकूण रूपये ५४० कोटी निधी प्राप्त होण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रतिसंस्था रूपये २४ कोटी 


प्रतिसंस्था असे एकूण रूपये ३६० कोटीचे दायित्व स्वीकृतीस, मा.मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 


२७/०७/२०२२ रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या मान्यतेनुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखाळील एकूण १५ शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालयांत खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकातील विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण 
लागू करण्याच्या अनुषंगाने प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्याबाबत संदर्भ क्र.१ येथे नमूद शासन 


निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार विभागाच्या 


नियंत्रणाखालील उपरोक्‍त १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढविण्यात आलेल्या ५० 
जागांमुळे संस्थापरत्वे निर्माण झालेल्या एकूण विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचा quails सदर झासन 


निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे. सदर वाढीव विद्यार्थी waar 


क्षमतेच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या “Up 
gradation of existing State Government / Central Government medical colleges to increase 
MBBS seat in country” या योजनेंतर्गत राज्य हिऱ्याचे दायित्व स्वीकारण्यास पुढीलप्रमाणे 


मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 
१. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एमईडी- 
१०१९/प्र.क्र.२०९/१९/शिक्षण-२, दिनांक २७.०६.२०१९ मध्ये नमूद असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण 
व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.०९/प्रशा-१ 


प्रतिसंस्था ५० विद्यार्थी प्रवेश क्षमता वाढ करण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या “Up gradation 


of existing State Government / Central Government medical colleges to increase MBBS 


seat in country” या योजनेंतर्गत प्रतिसंस्था रूपये २४ कोटी असे एकूण रूपये ३६० कोटी 


राज्य हिऱ्यांचे दायित्व स्वीकृतीस याद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर वाढीव विद्यार्थी योजनेकरीता विविध उद्दिष्टांसाठी प्रतिसंस्था प्रतिवर्षी येणारा अंदाजित 
खर्च रूपये ५.७९ कोटी या प्रमाणानुसार एकूण १५ शासकीय महाविद्यालये व रूग्णालयांसाठी 


प्रतिवर्षी एकूण रूपये ८६.८५ कोटी इतक्या अंदाजित आवर्ती खर्चास सदर शासन 


निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-ब” प्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
३. प्रस्तुत विषयी १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वाढीव विद्यार्थी क्षमतेच्या अनुषंगाने 


करावयाची पदनिर्मिती प्रचलित कार्यपध्दतीप्रमाणे उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेने करण्यास 


तसेच त्यानुषंगाने प्रतिवर्षी येणा-या आवर्ती खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता 


प्रदान करण्यात येत आहे. 


४. सदर योजनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनासोबत सदर शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-क” 


प्रमाणे सामंजस्य करार करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


५. विभागाच्या नियंत्रणाखाळीलळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्याळय-बारामती, विलासराव 
देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था-लातूर, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय 


वैद्यकीय महाविद्यालय-कोल्हापूर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय-नंदुरबार, शासकीय 


वैद्यकीय महाविद्यालय-सातारा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालळय-अलिबाग, शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय-सिंधुदुर्ग तसेच भविष्यात नव्याने प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालयात आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांना प्रदान करण्यात आलेल्या आरक्षणातंर्गत 


वाढीव ५० जागा केंद्रशासनाकडे मागणी करण्यास व वाढीव जागा मंजूर झाल्यास त्यानुषंगाने 
केंद्र शासनाच्या उपरोक्‍त योजनेतंर्गत प्रतिसंस्था आवर्ती व अनावर्ती खर्च, राज्य हिस्सा इ. 


दायित्व स्वीकारण्याबाबत नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेचे अधीन राहून कार्यवाही 


करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुत विषयी कार्यरत परंतु मंजूरी न मिळालेली व भविष्यात नव्याने प्रस्तावित शासकीय 


महाविद्यालयामध्ये आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांसाठी जागा वाढवून मिळाल्यास त्यानुषंगाने 


पदनिर्मिती व त्यासाठी येणा-या आवर्ती खर्चाचे दायित्व स्वीकारण्यास व पदनिर्मिती प्रचलित 
कार्यपध्दतीनुसार उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेने करण्यास, तसेच सदर योजनेच्या अनुषंगाने 


केंद्र शासनासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 

३३/१४७५, दिनांक ०५/०२/२०२१, १२४/१४७५, दिनांक २०/०५/२०२१ आणि अनौपचारिक संदर्भ 

क्रमांक ३५७/२०२१/व्यय-१३, दिनांक ०२/०७/२०२१, ५५१/आपुक, दिनांक १०/१२/२०२१ अन्वये 
पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.०९/प्रशा-१ 


तसेच मा.मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २७/०७/२०२२ रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या मान्यतेस अनुसरून 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१२१४४४१२२४१३ असा आहे. हा निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash 

Babanrao Surwase 

Date: 2022.08.12 16:08:42 

+05'30' 

Adobe Reader version: 11.0.20 
(प्रकाश सुरवसे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


AN 


ee 


o~ 


4 


मा.मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई, 

८) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई, 

९) सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

१०) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

११) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१२) आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई, 

१३)महालेखाकार-१/२ ( लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 
) 


£33) 


q4) ad अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालये, 

१६) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१७)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८)निवासी लेखाधिकारी, मुंबई, 

१९)सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवरसचिव/कक्ष अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

20) निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१). 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.०९/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, क्रमांक : केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.०९/प्रशा-१, दिनांक १२/०८/२०२२ सोबतचे 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एमईडी-१०१९/ प्र.क्र. २०९ 


/ १९/ शिक्षण-२, दिनांक २७.०६.२०१९ अन्वये विभागाच्या नियंत्रणाखाळील १५ शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांसाठी (EWS) घोषित आरक्षणाच्या 
अनुषंगाने एमबीबीएस अभ्यासक्रमांसाठी वाढविलेल्या जागेच्या अनुषंगाने एकूण मंजूर जागेचा 


तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र संस्थेचे नाव मुळ प्रवेश | मंजूर | एकूण मंजूर 
क्षमता वाढीव (Seat 
जागा permitted ) 
(EWS ) 
q ।बै.जी. शासकीय वेद्यकोय महाविद्यालय पुणे २०० ५० २५० 
२ । डा.वैश्‍्यपायन स्मृती झासकोय वैद्यकोय| १५० ५० २०० 
महाविद्यालय, सोलापूर 
३ | डॉ. शांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय शिश ०० Yo १५० 
महाविद्यालय, नांदेंड 
४ ।शासकीय वेद्यकौय महाविद्यालय,अकोला १५० ५० २०० 
4 | शासकीय वेद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद १५० Yo 200 
६ | शासकोय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर | doo 00 ५० १५० 
o | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया | १०० | 0० १५० 
८ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,जळगाव | doo 00 ५० १५० 
९ |शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज १५० ५० २०० 
| do | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर २०० ५० २५० 
११ | १ | ग्रॅण्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई २०० ५० २५० 
१२ | इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, १५० Yo 200 
नागपूर 
१३ श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय १५० ५० २०० 
महाविद्यालय, यवतमाळ 
१४ श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय शी ०० ५० १५० 
महाविद्यालय, धुळे 
१५ । स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय ia 00 Yo १५० 
महाविद्यालय, अंबाजोगाई 
एकूण २१०० ७५० २८५० 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.०९/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, क्रमांक : केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.०९/प्रशा-१, दिनांक १२/०८/२०२२ सोबतचे 
परिशिष्ट-ब 


वाढीव विद्यार्थी योजनेकरिता वेतन वगळता विविध उद्दिष्टांसाठी प्रतिसंस्था / प्रतिवर्षी 


येणा-या आवर्ती अंदाजित खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


(रु.लाखात) 
क्र. संस्थेचे नाव मंजूर ।दुरध्वनी/ | भाडे | सामुग्री | इंधन | जाहिरात | एकूण 
वाढीव | /विज | पट्टी व व इतर 
जागा =| संगणक पुरवठा 
(EWS ) 
बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 4o २.२४ ०.१० | २.६५ ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
पुणे 
२ | डॉ.वैश्‍्यपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय Yo २.२४ ०.१० | २.६५ ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
महाविद्यालय, सोलापूर 
3 | डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय 4o २.२४ ०.१० | २.६५ ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
महाविद्यालय, नांदेंड 
४ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालळय,अकोला Yo २.२४ ०.१० | २.६५ ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
५ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, Yo 2.28 ०.१० | 2.84 ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
औरंगाबाद 
६ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर Yo 2.28 ०.१० | 2.84 ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
७ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया Yo २.२४ ०.१० | २.६५ ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
८ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालळय,जळगाव Yo 2.28 ०.१० | 2.84 ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
९ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज Yo 2.28 ०.१० | 2.84 ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
| १0 | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर Yo 2.28 ०.१० | 2.84 ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
गि १ | ग्रॅण्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, Yo 2.28 ०.१० | 2.84 ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
मुंबई 
१२ | इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय Yo 2.28 ०.१० | 2.84 ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
महाविद्यालय, नागपूर 
१३ | श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय Yo २.२४ ०.१० | २.६५ ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
महाविद्यालय, यवतमाळ 
१४ | श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय 4o २.२४ | ०.१० | २.६५ | ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
महाविद्यालय, धुळे 
१५ | स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय Ko २.२४ | ०.१० | २.६५ | ०.६८ ०.१२ ५.७९ 
वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई 
एकूण ७५० ३३.६० | १.५० | ३९.७५ | १०.२० | १.८० | ८६.८५ 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.०९/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, क्रमांक : केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.०९/प्रशा-१, दिनांक १२/०८/२०२२ सोबतचे 
"परिशिष्ट-क" 


MEMORANDUM OF UNDERSTSNDING BETWEEN GOVERNMENT OF 
INDIA (MINISTERY OF HEALTH & FAMILY WELFARE) AND THE 
STATE/UT OF 22:34 


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING made on --------------, --------------- 


between The Government of India (herein called GOI) and the STATE/UNION 
TERRITORY of ---------------------------------- (hereinafter called the Project 
State). 


WHERE AS the Government of India in the Ministry of Health & Family 
Welfare has formulated a Centrally Sponsored Scheme namely 
"UPGRADATION (0) EXISTING GOVERNMENT/CENTRAL 
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGES TO INCREASE MBBS SEATS 
IN THE COUNTRY '" with a view to providing financial assistance to the State 
Government/UT for increasing MBBS seats in the given below Government 
Medical Colleges; 


Name & Address | Present MBBS | Proposed creation/ | Total Cost 
of Medical | seats in _ the/| increase of MBBS | (Rs.1.20 crore per 
College College seats seat or actual 
whichever is less) 

(1) (2) (3) (4) 


AND WHEREAS the State Government/UT is undertaking to increase MBBS 
seats in Government Medical Colleges as per the guidelines and instructions 
issued by the MoHFW from time to time. The understanding reached between 
the MoHFW and the said State Government/UT is stated hereunder:- 


IT IS THERFORE HEREBY AGREED AS FOLLOWS; 


1. The scheme for increasing MBBS seats is only for the approved Government 
Medical Colleges in the State/UT and the State /UT Government will provide 
funds for land requirement, faculty, staff component and recurring expenses etc. 
which have not been included in the project cost. 


2. The State Government/UT should draw up a detailed action plan for 
implementing of the scheme for increasing MBBS seats in the Government 
Medical Colleges including modalities for examining the proprietary of 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.०९/प्रशा-१ 


expenditure (such as estimated value/tendered price of past etc.). A Committee 
shall be constituted for undertaking the civil work/procurement of equipment/ 
appointment of requisite faculty and other supporting staff. The timelines should 
be firmed for construction of work; purchase of equipment and appointment of 
requisite faculty and other supporting staff. 


3. The State Government/UT shall follow Rule 130 to 141 of General Financial 
rules (GFR) 2017 for works and Rule 142 to 223 for procurement of Goods 
under the project. The State Government/UT shall also follow CPWD/State 
PWD manual for Civil Works. 


4. proper record should be kept by the state Government/UT regarding the 
consolidated details of equipment/civil work for which bids have been issued, 
number of responsive bids/unresponsive bids, analysis of reasons for 
rejection/unresponsive bids. The Bid Evaluation Report, minutes of Committee, 
sanction orders etc. should also be kept secure by the State Government/UT. 
These records will be presented to MoHFW, if required, for audit purpose. 


5.In respect of award of contract, the Authority competent to accord 
administrative approval and sanction shall follow the norms/extant guidelines. 
In so far as procurements/civil work that are within the competency of the 
authority, the necessary approval may be accorded following the norms/ 
procurement guidelines of the state Government/UT concerned. 


6. The State Government/UT shall send request for release of funds item-wise to 
the MoHFW well in advance, depending on financial plan worked out by them. 


7. Advances/subsequent release will be made by MoHFW on the satisfaction 
that the State Government/UT has furnished the necessary utilization certificate, 
utilization certificate should be w.r.t. funds released to various items of work/ 
components associated to the college. 


8. The State Government/UT should follow the Minimum Standard 
Requirements prescribed under the Graduate Medical Education Regulations, 
1997 and other regulations of the Indian Medical Council Act, 1956 for 
increasing MBBS seats in the Government Medical College. 


9. The State Government /UT should submit the application for seeking 
necessary permission for increasing of MBBS seats in the Government Medical 
College U/s 10A of the Indian Medical Council Act, 1956 during the earliest 
available period for making application with in a period of twelve months after 
approval of the proposal by MoHFW. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.०९/प्रशा-१ 


10. State Government/UT will make available to MoHFW, the utilization 
certificate duly countersigned by the Administrative Secretary of the Division 
regulating the Scheme/Finance secretary for the funds utilized for increasing 
MBBS seats in the Government Medical Colleges before 15th March, and 15th 
September every year. 


11. An Empowered Committee (EC) constituted under the Chairmanship of 
secretary (H&FW) by the Ministry of Health & Family Welfare will go into 
rationale for funding in detail and decide the actual amount of funding under the 
scheme. 


12.MoHFW would bear 60% of the total amount sanctioned. The remaining 
40% would be borne by the State Government/UT. The expenditure over and 
above the approved cost and all the recurring expenditure after close of the 
scheme will be borne by Medical College Institution/State Government/UT. 


13. State Government /UT will intimate to MoHFW, the physical progress of 
the works being done for increasing MBBS seats under the Scheme in the 
Government Medical Colleges on regular basis. 


14. MoHFW/Directorate General of Health Services will have the authority to 
visit the medical colleges and inspect /verify the progress of works being done 
as per approved Action Plan and issue directions accordingly. 


15. In case the State Government/UT does not succeed in fulfilling its 
commitments to increase MBBS seats, the Empowered Committee shall give an 
opportunity to the said State Government/UT on the issue to explain the reasons 
for non-fulfillment of the commitments. On the basis of the explanations given 
by the State Government/UT, the Empowered Committee will decide if the 
funds granted are to be refunded. The decision of Empowered Committee shall 
be final and binding on the State Government/UT. The State Government/UT 
will agree to return the funds given to them for this purpose along with interest 
thereon within a period of 3 months from the date of final decision of the 
Empowered Committee. 


16. MoHFW and State Government/UT agree with each other to ensure that the 
provisions of this Memorandum of Understanding are fully and expeditiously 
implemented so as to achieve the objective of the Memorandum of 
Understanding. 


17. Any notice or communication to be made by the Parties shall be in writing 
and will be delivered by registered post, fax or e-mail with return receipt. The 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.०९/प्रशा-१ 


persons for communication hereafter in respect of this Memorandum of 
Understanding shall be : 


(1) For MoHFW 


Address: The Director (Medical Education) 
Government of India 
Ministry of Health & Family welfare 
Nirman Bhawan, New Delhi-110011. 


(ii) For Medical college Institution : 


Secretary/Commissioner/Director (Medical Education) 
Government of Maharashtra 

Department 01..................... 
वि... 

Fax No. 


18. In the event of any provisions contained in this Memorandum of 
Understanding rendered unenforceable under the applicable laws, the rest of the 
provisions shall remain in full force and effect. 


19. The governing law of this Memorandum of Understanding shall be laws of 
India. 


20. Any disputes arising out of this Memorandum of Understanding shall be, at 
first instance, resolved amicably by the MoHFW, State Government. In case, 
they are unable to settle the dispute within 30 (thirty) days of making reference, 
the same shall be referred to Empowered Committee for a decision. State 
Government would be given an opportunity to present their views before the 
Empowered Committee. Decision of Empowered Committee shall be binding 
and final on both MoHFW and the State Government. 


FOR AND ON BEHALF OF FOR AND ON BEHALF OF 
PRESIDENT OF INDIA State Government 
FOR MOH&FW, GOVT. OF INDIA 


पृष्ठ १० पैकी १० 


